नॅशनल इंन्स्टिट्युट ऑफ फायर 
इंजिनिअरिंग, वर्धा (संस्था क्र.०५७७) 
या संस्थेस शौक्षणिक वर्ष २०१७-१८ 
करीता संलग्नता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१३३/१४)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० एप्रिल, २०१८. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०१४/(प्र.क्र.१३३/१४) तांशि-५, दिनांक ८/१२/२०१५. 

२) शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०१४/(प्र.क्र.१३३/१४) तांशि-५, दिनांक २०/०९/२०१६. 

३) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचे पत्र यांचे क्र.मरातंशिमं/ 
का-५३/२०१७/९५३३, दिनांक २५/०९/२०१७. 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचे पत्र यांचे क्र.मरातंशिमं/ 
का-५३/२०१७/१११६१, दिनांक १४/१२/२०१७. 

५) मा.उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.२७१/२०१६ मध्ये दिनांक २८/०७/२०१७ रोजी दिलेले 
अंतीम आदेश. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ८/१२/२०१५ रोजीचे शासन निर्णयान्वये वर्धा जिल्ह्यातील १८ संस्थांची 
मान्यता शासनाकडून रद्द करण्यात आलेली होती. सदर १८ संस्थांमध्ये नॅशनल इंन्स्टिट्युट ऑफ फायर 
इंजिनिअरिंग, वर्धा (संस्था क्र.०५७७ या संस्थेचा समावेडा होता. सदर संस्थेने रिट ford क्र. २७१/२०१६ 
अन्वये महाराष्ट्र शासन व इतर यांचे विरुद्ध नागपुर खंडपीठ येथे दाखल केलेल्या याचिकेच्या प्रकरणी 
मा.न्यायालयाने दिलेल्या अंतरीम आदेशानुसार विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या नामांकनाचे Online अर्ज स्विकृत 
करणे, परीक्षा अर्ज भरणे इत्यादी कार्यवाही विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरळीत पार पाडण्याच्या दृष्टीने शासन निर्णय 
क्रमांक मान्यता-२०१४/(प्र.क्र.१३३/१४) तांशि-५, दिनांक २०/०९/२०१६ अन्वये संस्थेला शौक्षणिक वर्ष २०१६- 


१७ करीता मंडळाची संलग्नता बहाल करण्यात आलेली होती. 


आता प्रस्तुत प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने त्यांचे दिनांक २८/०७/२०१७ रोजीचे अंतीम न्याय 
निर्णयात नॅशनल इंन्स्टिटयूट ऑफ फायर इंजिनियरींग, वर्धा (संस्था क्र.०५७७ या संस्थेने दाखल केलेली 
याचिका क्र.२७१/२०१६ निकाली काढली असून, त्यानुसार सोनार समिती किंवा fears चौकशी पथकाकडून 
(Si) अहवाल तीन महिन्याच्या कालावधीत प्राप्त करुन नियमानुसार पुढील कायदेशीर कार्यवाही 


करण्याबाबत निर्णय दिलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१३३/१४)/तांशि-५ 


त्यास अनुसरुन प्रस्तुत प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाचे निर्देश विचारात घेता नॅशनल इंन्स्टिटयूट ऑफ 
फायर इंजिनियरींग, वर्धा (संस्था क्र.०५७७) या संस्थेला संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांनी 


प्रस्तावीत केल्या नुसार शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करिता संलग्नता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 


प्रस्तावनेमध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेता, तसेच नॅशनल इंन्स्टिट्युट ऑफ फायर 
इंजिनिअरिंग, वर्धा (संस्था क्र.०५७७) या संस्थेच्या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाच्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या 
परिच्छेद ६ मध्ये नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, संस्थेतील शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ च्या प्रवेश्ञार्थी 
विद्यार्थ्यांचे नामांकनाचे Online अर्ज स्विकृत करणे, परीक्षा अर्ज भरणे इत्यादी कार्यवाही विद्यार्थ्याच्या परीक्षा 
सुरळीत पार पाडण्याच्या दृष्टीने तसेच संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांनी प्रस्तावीत 


केल्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करीता मंडळाची संलग्नता देण्यात यावी. 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांनी त्याअनुषंगाने पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी. 


a सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१०१७३२२८३६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


il Raghunath Katkar 


A Digitally si 

A ही | | DN: nt Of Maharashtra, 
ou= ical Educat 
Depa yde=400032, 
st=M 

R a g h U n a t h 25.4. (0f5c05dc9058175992109262d3 
1571 16579dc30c265d67ce, 
setialNumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b6511 
197206b94720842cda576febebf84581fc52a, 

atkar fl Raghunath Kath 


(SX. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व, मुंबई, 
३. संबंधित संस्था (महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेमार्फत), 


४. निवडनस्ती/ तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


